Reg.No. NPCITY/ 236/2018-20 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 

शासन राजपत्र 
प्राधिकृत 


प्रकाशन 


वर्ष ४ , 


अंक ३७ ] 


गुरूवार ते बुधवार , ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ / आश्विन १९-२५ , शके १९ ४० [ पृष्ठे २९ , किंमत : रुपये ११.०० 


.. 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - नागपूर विभागीय पुरवणी 


( भाग चार- ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १४१ . 


नगर विकास विभाग 


मंत्रालय , मुंबई-४०० ०३२ , दिनांक २५ सप्टेंबर , २०१८ . 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ . 


क्रमांक टिपीएस- २४१८-२०५- प्र.क्र .३६ - नवि -९ - २०१८. 


ज्याअर्थी, मोहपा शहराची विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ (१९ ६६ चा महा. ३७ वा) (यापुढे “ उक्त अधिनियम " 
असे संबोधले आहे ) चे कलम ३१(१ ) नुसार शासन नगर विकास विभाग अधिसूचना क्र . टिपीएस - २४१२-७४- सी.आर . ३१-(ब )-२०१२- नवि-९ , 
दिनांक २१-०३-२०१२ अन्वये मंजूर झालेली असून ती दि . १५-०५-२०१२ पासून अंमलात आली आहे . ( यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असे संबोधले 


आहे ) ; 


-- 


आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेत, मौजे मोहपा येथील खसरा क्र . २३३/१, क्षेत्र १.१० हेक्टर जागा कृषी विभागात समाविष्ट आहे. (यापुढे 
“ उक्त जागा ” असे संबोधले आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी, मोहपा नगर परिषद , मोहपा नियोजन प्राधिकरण (यापुढे “ उक्त नियोजन प्राधिकरण ” असे संबोधले आहे ) म्हणून त्यांच्या 
सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्र . १, दि . ७-३-२०१५ नुसार , उक्त जागा कृषी विभागातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करण्याचे ठरवून , 
त्याअनुषंगाने, उक्त अधिनियमाचेकलम ३७ चे उप-कलम ( १) मध्ये नमूद वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून फेरबदल प्रस्ताव मंजुरीसाठी शासनास सादर 
केलेला आहे ( यापुढे “ प्रस्तावीत फेरबदल ” असे संबोधले आहे ) 

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक त्या चौकशीनंतर व संचालक , नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर उक्त प्रस्तावित फेरबदल 
काही अटींसह मान्य करावा , असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, खसरा क्र . २३३/१ क्षेत्र १.१० हेक्टर या जमिनीच्या मालकानी सन २०१८-१९ या वर्षातील बाजारमूल्यदर तक्त्यानुसार येणा- या 
दराच्या ५ % दराने येणा- या अधिमूल्य रक्कमेपैकी शासनास देय असलेली अधिमुल्याची ५० % रक्कम रुपये १,३७,५०० सहायक संचालक , नगर 
रचना, नागपूर शाखा, नागपूर यांचेकडील लेखाशिर्षामध्ये दिनांक ०५-०७-२०१८ रोजी जमा केलेली आहे . आणि नियोजन प्राधिकरणास देय असलेली 
५० % अधिमूल्याची रक्कम रुपये १,३७,५०० मुख्याधिकारी , मोहपा नगर परिषद , मोहपा यांचेकडेदिनांक २३-०७-२०१८ रोजी जमा केलेली आहे; 
ना .- एक - अ- १-( १८०३). 

( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ११-१७, २०१८/ आश्विन १९-२५ , शके १९ ४० 


त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप -कलम ( २) अन्वये व त्या अनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करून उक्त 
विकास योजनेतील , प्रस्तावित फेरबदलास शासन पुढील प्रमाणे मान्यता देत आहे आणि त्यासाठी उपरोल्लिखीत दि . २१-०३-२०१२ ची विकास योजना 
मंजूरीची अधिसूचना सुधारीत करण्यात येत आहे. 

उक्त विकास योजना मंजुरीच्या दि . २१-०३-२०१२ च्या अधिसूचनेच्या फेरबदल सूचीतील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश 
करण्यात येत आहे. 


“ 


नोंद 


मौजे मोहपा येथील खसरा क्र . २३३/१, क्षेत्र १.१० हेक्टर सोबतच्या नकाशात दर्शविल्यानुसारची जागा खालील अटीच्या अधिन राहून, कृषी 
विभागातून वगळण्यात येऊन सदर जागा रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे. 


- 


अट क्र . १. - मोहपा शहराच्या प्रचलित विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार , जागेच्या रेखांकनात आवश्यक खुले क्षेत्राव्यतिरिक्त आवश्यक क्षेत्र 

सार्वजनिक सुविधा क्षेत्रासाठी सोडणे बंधनकारक राहील . 


अट क्र .२. – उक्त जमिनीसाठी आवश्यक मूलभूत सोयीसुविधा स्वखर्चाने विकसित करणे जमीन मालक /विकासक यांच्यावर बंधनकारक राहील . ” 


प्रस्तुत अधिसूचना व मंजूर फेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा मुख्याधिकारी , नगर परिषद, मोहपा यांच्या कार्यालयात नागरिकांच्या अवलोकनार्थ 
एक महिन्याच्या कालावधीसाठी , ठेवण्यात येत आहे. 


सदर अधिसूचना शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


रा . शा . चौहान , 


कक्ष अधिकारी . 


भाग १- अ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १४२ . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Mantralaya, Mumbai- 400 032. Datedthe 25th September , 2018. 
MAHARASHTRA REGIONAL AND Town PLANNING ACT , 1966 . 


No. TPS - 2418-205- CR- 36 - UD - 9-2018. 


" 


Whereas , the Development Plan ofMohpa has been sanctioned by the Government vide Urban Development Department s 
Notification No. TPS - 2412-74 -CR - 31 ( B ) -2012 -UD - 9 , dated 21-3-2012 and has come into force with effect from the 15-05-2012 
(hereinafter referred to as “ the said Development Plan " ) under Section 31 (1 ) of the Maharashtra Regional and Town Planning 
Act, 1966 (Mah . XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as the said Act ") ; 

And whereas , in the said Development Plan , the land bearing Khasara No. 233/1 admeasuring area 1.10 Hectare, of Mouje 
Mohpa (hereinafter referred to as “ the said Land ” ), is included in Agricultural Zone ; 

And whereas, the Mohpa Municipal Council , being the Planning Authority (hereinafter referred to as “ the said Planning 
Authority "), vide its General Body Resoution No. 01, dated 7-03-2015 has resolved to deletethe said land from Agricultural Zone 
and to include the same in Residential Zone and accordingly submitted a modification proposal to the Government, for its 
sanction as per the provisions of sub -section (1 ) of Section 37 of the said Act , (hereinafter referred to as “ the said Proposed 
Modification ” ) ; 


And whereas, after making necessary enquiries and consulting the Director of Town Planning ,Maharashtra State , Pune , 
the Government is of the opinion that the proposed Modification should be sanctioned with some condition ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ११-१७ , २०१८ / आश्विन १ ९ -२५ , शके १ ९ ४० 


And whereas, the Land Owners of the land bearing Khasara No. 233/1 admeasuring about 1.10 Hector have deposited 
Rs. 1,37,500 towards the 50 % Government share of 5 % premium amount as per the value of the said lands as prescribed in the 
Annual Statement of Rates (ASR ) for the year 2018-19 in the Government Treasury on 05-07-2018 through the Assistant Director 
of Twon Planning ,Nagpur Branch , Nagpur and remaining 50 % of the 5 % premium amount Rs . 1,37,500 payable to the Planning 


Authority has been deposited with the Chief Officer,Mohpa Municipal Council ,Mohpa on 23-07-2018 ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred on it under sub -section ( 2 ) of Section 37 of the said Act, the 
Government hereby, sanctions the Proposal Modification and for that purpose amends the aforesaid Notification dated 


21-03-2012 as follows ; 


In the Schedule of Modifications appended to the Notification dated 21-03-2012 sanctioning the said Development 
Plan , the following new entry shall be added after the last entry.— 


ENTRY 


The land bearing Khasara No.233/1 admeasuring area 1.10 Hectare, of Mouje Mohpa is deleted from Agriculture Zone and 
is included in ResidentialZone as shown on the plan , subject to the condition mentioned Specified below. 


Condition No. 1. — In addition to open space , necessary Amenity Space shall be provided in the layoutof the said Land as per the 

prevailing Development Control Regulations ofMohpa. 


Condition No. 2. - It is binding on the land owner/developer, to provide all Basic Amenities required for the land at his own cost." 


A copy of the Notification , along with the part plan showing the aforesaid sanctioned modification shall be available for 
inspection of the generalpublic, in the office of the Chief Officer,Mohpa Municipal Council,Mohpa during office hours on all 
working days for a period of one month . 


This Notification shall also be available on the Govt. web site www.maharashtra.gov.in 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R.S.CHOUHAN, 


Section Officer. 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा., अ. क्र . १४३ . 


नगर विकास विभाग 


मंत्रालय , मुंबई-४०० ०३२ , दिनांक २५ सप्टेंबर , २०१८ . 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ . 


क्रमांक टिपीएस - २६१८-२०६- प्र.क्र . ३४ - नवि -९ - २०१८. 


ज्याअर्थी, देवळी शहराची सुधारित , वाढीव क्षेत्राची विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ (१९ ६६ चा महा . ३७ वा ) 
( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे) चे कलम ३१( १) नुसार शासन नगर विकास विभाग अधिसूचना क्र . २६१५-१४८- प्र.क्र . ८६(अ) -२०१५ 
नवि-९, दिनांक ०३-०५-२०१६ रोजी मंजूर झाली असून ती दि . २-७-२०१६ पासून अंमलात आली आहे . ( यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असे 
संबोधले आहे ) 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ११-१७, २०१८/ आश्विन १९-२५ , शके १९ ४० 


आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेत , मौजे देवळी येथील सर्व्हे क्र . १०/१, १०/२ क्षेत्र २.०८ हेक्टर ही जागा आरक्षण क्र . ४१ “ सांस्कृतिक 
केंद्र व वाचनालय ” या आरक्षणामध्ये समाविष्ट आहे. (यापुढे “ उक्त आरक्षण ” असे संबोधले आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी, देवळी नगर परिषद , देवळी नियोजन प्राधिकरण ( यापुढे “ उक्त नियोजन प्राधिकरण ” असे संबोधले आहे ) म्हणून त्यांच्या 
सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्र . ०५, दि . ३०-०५-२०१६ नुसार , उक्त आरक्षण वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करण्याचे ठरवून , त्याअनुषंगाने , 
उक्त अधिनियमाचेकलम ३७ चे उप - कलम (१) मध्ये नमूद वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून फेरबदल प्रस्ताव मंजुरीसाठी शासनास सादर केलेला आहे 
( यापुढे “ प्रस्तावित फेरबदल ” असे संबोधले आहे) ; 

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक त्या चौकशीनंतर व संचालक , नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर उक्त प्रस्तावित फेरबदल 
काही अटींसह मान्य करावा, असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सर्व्हे क्र . १०/१ , १०/२ क्षेत्र २.०८ हेक्टर या जमिनीच्या मालकानी सन २०१८-१९ या वर्षातील बाजारमूल्यदर 
तक्त्यानुसार येणा- या दराच्या ५ % दराने येणा- या अधिमूल्य रक्कमेपैकी शासनास देय असलेली अधिमुल्याची ५० % रक्कम रुपये १,०६,६०० 
नगर रचनाकार , वर्धा शाखा , वर्धा यांचेकडील लेखाशिर्षामध्ये दिनांक १४-०८-२०१८ रोजी जमा केलेली आहे . आणि नियोजन प्राधिकरणास देय 
असलेली ५० % अधिमूल्याची रक्कम रुपये १,०६,६०० मुख्याधिकारी, देवळी नगर परिषद , देवळी यांचेकडेदिनांक २१-०८-२०१८ रोजी जमा केलेली 


आहे ; 


त्याअर्थी, आता , उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप-कलम ( २) अन्वये व त्या अनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करून उक्त 
विकास योजनेतील , प्रस्तावित फेरबदलास शासन पुढील प्रमाणे मान्यता देत आहे आणि त्यासाठी उपरोल्लिखीत दि . ०३-०५-२०१६ ची विकास योजना 
मंजूरीची अधिसूचना सुधारीत करण्यात येत आहे . 

“ उक्त विकास योजना मंजुरीच्या दि . ०३-०५-२०१६ च्या अधिसूचनेच्या फेरबदल सुचीतील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश 
करण्यात येत आहे . 


नोंद 


“ 


मौजे देवळी येथील सर्व्हे क्र . १०/१ , १०/२ क्षेत्र २.०८ हेक्टर मधील सोबतच्या नकाशात दर्शविल्यानुसारची जागा आरक्षण क्र . ४१ 
सांस्कृतिक केंद्र व वाचनालय ” मधून खालील अटीच्या अधिन राहून , वगळण्यात येऊन सदर जागा रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात येत 
आहे. 


अट क्र . १. – देवळी शहराच्या प्रचलित विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार , जागेच्या रेखांकनात आवश्यक खुले क्षेत्राव्यतिरिक्त आवश्यक क्षेत्र 

सार्वजनिक सुविधा क्षेत्रासाठी सोडणे बंधनकारक राहील . 


अट क्र .२. उक्त जमिनीसाठी आवश्यक मूलभूत सोयीसुविधा स्वखर्चाने विकसित करणे जमीन मालक /विकासक यांच्यावर बंधनकारक राहील . ” 

उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारी प्रस्तुत अधिसूचना/ भाग नकाशा मुख्याधिकारी, देवळी नगर परिषद , देवळी यांच्या कार्यालयात नागरिकांच्या 
अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी, ठेवण्यात येत आहे. 


सदर अधिसूचना शासनाच्या www.maharashtra.gov.in ( कायदे व नियम ) या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


रा . शा . चौहान , 


कक्ष अधिकारी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ / आश्विन १९-२५ , शके १९ ४० 


ų 


HTT 9-31 (F1. f . .) 7. III. 27., 37. 56.988 . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai-400 032 , Dated the 25th September , 2018 . 
MAHARASHTRA REGIONAL AND Town PLANNING ACT, 1966 . 


No. TPS - 2618-206 -CR -34-UD - 9-2018 . - 


Whereas , the Government has sanctioned the revised + additional area Development Plan of Deoli Municipal Council vide 
Urban Development Department s Notification No. 2615-148 -CR -86 ( A )-2015 -UD - 9, dated 03-05-2016 under sub - section ( 1) 31 of 
the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah . XXXVII of 1966 ) hereinafter referred to as the said Act ) which 
came into force with effect from the 2-07-2016 (hereinafter referred to as “ the said Development Plan " ) ; 

And whereas, in the said Development Plan , land bearing Survey Nos. 10/1 , 10/2 admeasuring area 2.08 Hector of Mouje 
Deoli is reserved as Site No.41 “ Cultural Center Library ” (hereinafter referred to as “ the said Reservation ” ) ; 

And whereas, the Deoli Municipal Council being the Planning Authority (hereinafter referred to as the said Planning 
Authority ), vide its General Body Resolution No. 05, dated 30-05-2016 has resolved to delete the said Reservation and include 
the same in Residential Zone and accordingly submitted a modification proposal to the Government, for its sanction as per the 
provisions of sub -Section (1) of Section 37 of the said Act, (hereinafter referred to as “ the Proposed Modification ” ) ; 

And whereas , after making necessary enquiries and consulting the Director of Town Planning ,Maharashtra State , Pune the 
Government is of opinion that the proposed Modification should be sanctioned with some conditions ; 

And whereas , the Land Owners of the land bearing Survey Nos. 10/1 , 10/2 admeasuring about 2.08 Hector have deposited 
Rs. 1,06,600 towards the 50 % Government share of 5 % permium amount as per the rate of the said lands as prescribed in the 
Annual Statement of Rates (ASR ) for the year 2018-19 in the Government Treasury on 14-08-2018 through the Town Planner, 
Wardha Branch , Wardha and remaining 50 % of the 5 % premium amount Rs. 1,06,600 payable to the Planning Authority has been 
deposited with the Chief Officer , Deoli Municipal Council on 21-08-2018 ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred on it under sub - Section (2 ) of Section 37 of the said Act, the Government 
hereby, sanctions the Proposed Modification and for that purpose amends the aforesaid Notification dated 03-05-2016 as 
follows : 


“ In the Schedule of Modifications appended to the Notification dated 03-05-2016 sanctioning the said Development Plan , 
the following new entry shallbe added after the last entry . 


ENTRY 


The land bearing Survey Nos. 10/1 , 10/2 admeasuring about 2.08 Hector ofMouze Deoli is deleted from Site No.41 “ Culture 
Center and Library ” and is included in Residential Zone as shown on the plan , subject to the conditions mentioned specified 
below. 
Condition No.1. — In addition to open space, necessary Amenity Space shall be provided in the layout of the said Land as per the 

prevailing DevelopmentControl Regulations of Deoli . 


Condition No.2 . — It is binding on the land owner/developer, to provide all Basic Amenities required for the land at his own cost.” 

A copy of the Notification , along with the part plan showing the aforesaid sanctioned modification , shall be available for 
inspection of the general public, in the office of the Chief Officer, Deoli,Municipal Council during office hours on all working days 
for a period of one month . 

This Notification shall also be available on the Governmentweb site-www.maharashtra.gov.in (alud a Ah) 


By order and in the name of the Governmor ofMaharashtra , 


R. S. CHOUHAN , 


Section Officer . 


71. -306-31-2-( 9203). 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ११-१७, २०१८/ आश्विन १९ -२५ , शके १९ ४० 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध झालेल्या आहेत . 


६० 


शुक्रवार , सप्टेंबर २८ , २०१८/ आश्विन ६, शके १९ ४० 


भाग १- अ ( असा .) ( ना.वि.पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . २०२ . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


मा . राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचे आदेश क्रमांक एमएनसी ११०१ -सीआर- २३- डी -११, दिनांक १७ ऑगस्ट , २००१ अन्वये प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती, व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ ( १९ ६५ चा महा. ४० वा ) ( यापुढे 
" सदर अधिनियम " 

म्हणून संबोधित केला ) चे कलम १० ( १) खाली गडचिरोली जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे आरमोरी नगर परिषद क्षेत्र जितक्या प्रभागामध्ये विभागण्यात येईल त्या प्रभागाची संख्या व त्याची व्याप्ती निश्चित करण्याचे आणि ज्या 
प्रभागामध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्गीयांच्या जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग आणि त्याचप्रमाणे 
स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्गीय स्त्रियांसह) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग दर्शविणारा क्रमांक 
कार्या- १०- नपाप्र- न.प.आरमोरी-निवडणूक- कली- कावि -२५३-२०१८, दिनांक ३ सप्टेंबर २०१८ च्या आदेशाचा प्रारूप मसुदा महाराष्ट्र नगर परिषदा, 
नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ च्या कलम १० पोट -कलम ( १) च्या परंतुकामध्ये निश्चित केलेल्या पद्धतीप्रमाणे उक्त नगर परिषद 
क्षेत्रातील रहिवाशांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात आला होता . सदर प्रारुप प्रभाग रचनेच्या प्रस्तावावर दिनांक ४ सप्टेंबर २०१८ ते ११ सप्टेंबर 
२०१८ पर्यंत आक्षेप मागविण्यात आले होते. सदर कालावधीत एकूण ११ आक्षेप प्राप्त झाले असून सदर आक्षेप फेटाळण्यात आले आहे. मी , शेखर 
सिंह , गडचिरोली जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १० पोट- कलम ( १ ) अन्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन 
निम्नोक्त आदेश देत आहे. 


आदेश 


क्रमांक कार्या- १० - नपाप्र -निवड - कली- २५२-२०१८. 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ चे कलम ९ पोट - कलम ( २) अन्वये मा .विभागीय 
आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , नगर परिषद प्रशासन, नागपूर यांचे पत्र क्रमांक - एमयुएन -१ ९(३)-कावि -१८०-२०१८ , दिनांक ३० जून २०१८ च्या 
आदेशान्वये आरमोरी नगर परिषदेच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाच्या सदस्यांची संख्या, अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व 
नागरिकांचा मागासवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या 
स्त्रियांसाठी ) राखून ठेवावयाच्या जागा निश्चित केलेल्या आहेत. 

( १) निवडावयाच्या सदस्यांची एकूण संख्या. 
( २ ) अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा मागासवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या . 


१७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ / आश्विन १९-२५ , शके १९ ४० 


७ 


०२ 


०१ 


०२ 


०३ 


( अ) अनुसूचित जाती 
( ब) अनुसूचित जमाती 

०३ 
( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग 

०५ 
( ३) स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या स्त्रियांसाठी 

० ९ 
राखून ठेवावयाच्या जागा धरून ) 
( ४ ) उपरोक्त क्रमांक ( ३) पैकी वरील क्रमांक ( २) ( अ), (ब ) आणि ( क ) येथील जागांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित 
जमाती आणि नागरीकांच्या मागासवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या खालीलप्रमाणे राहील : 

( अ) अनुसूचित जाती 
( ब ) अनुसूचित जमाती 

( क ) नागरीकांचा मागासवर्ग 
( ५ ) स्त्रियांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 

०३ 
[ अनुक्रमांक (३ ) समोरील नमूद केलेल्या जागा वजा अनुक्रमांक (४ ) समोरील नमूद केलेल्या जागा 

त्याअर्थी, आता, मा . राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्रमांक एमएनसी-११०१- सीआर-२३ डी -११ , दिनांक १७ ऑगस्ट , 
२००१ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ ( १ ९ ६५ चा महा. 
४० वा ) ( यापुढे “ सदर अधिनियम " म्हणून संबोधित केला) चे कलम १० ( १) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , शेखर सिंह, 
गडचिरोली जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी , याद्वारे उक्त नगर परिषद क्षेत्र जितक्या प्रभागात विभागण्यात येईल त्या प्रभागाची संख्या व त्यांची व्याप्ती या 
आदेशाच्या अनुसूचिमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करीत असून ज्या प्रभागामध्ये यथास्थिती अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या 
मागासवर्गाच्या स्त्रियांसह जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग निर्दिष्ट करीत आहे. 
या आदेशाच्या तारखेच्या निकटनंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल . 

अनुसूची 
प्रभाग क्रमांक 

प्रभागाची व्याप्ती 

जागा राखीव असल्यास कोणत्या 
( उत्तर , पूर्व, दक्षिण , पश्चिम ) 

प्रवर्गासाठी जसे अनु. जाती/ अनु. 

जमाती , नागरिकांचा मागास 
प्रवर्गासाठी वा स्त्रियांसाठी 
( अनु. जाती स्त्रियांसाठी / अनु . 
जमाती स्त्रियांसाठी/ नागरिकांचा 
मागास प्रवर्ग व स्त्रियांसाठी धरुन ) 


, 


प्रभागाचे नाव 


असल्यास 


( १ ) 


( २ ) 


१ 


( ४ ) 
१ अ नामाप्र ( स्त्री ) 
१ ब सर्वसाधारण 


- 


प्रभाग क्र .१ 
लोकसंख्या 

एकूण-२ ९ ०१ 
अनुसूचित जाती -४७७ 
अनुसूचित जमाती-३३८ 


( ३ ) 
उत्तर. स.न. १०२४ ते आरमोरी वडसा राज्य मार्ग ओलांडून स.नं. 

१०२६ वन विभागाचे जंगल . 
पूर्व. स.न. १०२६ वन विभाग जंगल ते शासकीय औद्योगिक 

प्रशिक्षण संस्था चे मागील स.नं. ११२० चे वन विभाग आगारला 
वळसा घालून दक्षिणेकडे सिताराम दामले यांचे राहते घर 
पासून सरळ पत्रु भांडेकर यांचे घरापासून पश्चिमेकडे वासेकर 
यांचे घरापासून राजु दुधबळे ते झाडे ते पूर्वेकडे वैद्यकीय 
अधिका-यांचे निवास ते आरमोरी - ब्रम्हपूरी राज्य मार्ग जवळील 

जि.प. सार्वजनिक बांधकाम कार्यालयापर्यंत . 
दक्षिण.- जि.प. सार्वजनिक बांधकाम कार्यालय ते आरमोरी- ब्रम्हपूरी 

राज्य मार्गाने पश्चिमेकडे सरळ पोष्ट ऑफीसपर्यंत . 
पश्चिम.- पोष्ट ऑफीस कार्यालय ते आरमोरी - वडसा राज्य मार्गाने 

सरळ उत्तरेकडे समर्थ पेट्रोलपंपपर्यंत राज्य मार्ग ओलांडून 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ११-१७, २०१८/ आश्विन १९-२५ , शके १९ ४० 


अनुसूची - चालू 

( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ४ ) 


पश्चिमेकडे सरळ अशोक गायकवाड यांचे घरापर्यंत पुढे 
पश्चिमेकडे शंकरपट कडे सरळ जलशुद्धीकरण केंद्र ते तहसील 
कार्यालय मागील आदिवासी मुलींचेवसतीगृह ते नहर ओलांडून 
सरळ स.नं. १०२४ पर्यंत . 


२ 


२ अ अनुसूचित जमाती 
२ ब सर्वसाधारण ( स्त्री ) 


प्रभाग क्र .२ 
लोकसंख्या एकूण-३२८६ 
अनुसूचित जाती -३७५ 
अनुसूचित जमाती-६७९ 


उत्तर स.नं. १०८ , ११७, १२० पूर्वेकडील स.नं. १२० , ११७, १२८ 

पुढे पुर्वेकडील स.नं. १२९, १३० पुढे १३६ पर्यंत . 
पूर्व.- स.नं. १५८ ते पुढे दक्षिणेकडे स.नं. १६०,१६२ व १६१ 

मधील जोगीसाखरा रस्ता ओलांडून स.नं. १९ ०, १९ ३, २०९ 

पुढे पूर्वेकडे स.नं. २१४, २१५ पर्यंत . 
दक्षिण.- स.नं. २०१६, २०१७ पुढे पश्चिमेकडे स.नं. २५२ , २५३, 

२५९ व २७१, २७० कनेरी रस्ता ओलांडून स.नं. २१ , ६८ 
मधील प्रिती आश्रम शाळा च्या दक्षिणेकडून पुढे निलकंठ 
रामटेकेचे निवास ते नहर ओलांडून लक्ष्मण मेश्राम पुढे दक्षिणेकडे 
किशोर हलवादीया पुढे पोलीस स्टेशन समोरील रस्त्याने पुढे 
बुद्धविहार चे 

बाजूला 

लतीफ देरडीवाला निवास हार्डवेअर 
दुकानपर्यंत . 
पश्चिम . - लतीफ देरडीवाला निवास हार्डवेअर दुकान पुढे उत्तरेकडे 

आरमोरी- ब्रम्हपूरी रस्त्याने किसान कृषी केंद्र पुढेवंदना ठवकर 
यांचेनिवास व दुकान पुढे पंचायत समिती कार्यालय उत्तरेकडे 
विनायक खरवडेचे निवास पश्चिमेकडे जि.प. प्राथमिक शाळा 
ताडूरवार नगर पुढे उत्तरेकडे प्रभाकर पित्तुलवार रस्ता ओलांडून 
पुढे तुळशीराम भोयरचे घरासमोरील रस्ता ओलांडून सरळ 
रस्त्याने भास्कर जवंजालकर पुढे पूर्वदिशेने तलावपर्यंत पुढे 
उत्तर दिशेने सरळ स.नं. १०८ पर्यंत . 


३ 


उत्तर 


प्रभाग क्र .३ 
लोकसंख्या एकूण -३०८५ 
अनुसूचित जाती-४०४ 
अनुसूचित जमाती-२८ ९ 


आरमोरी -गडचिरोली राज्यमार्ग वरील ( इंदिरा गांधी चौक ) ३ अ नामाप्र ( स्त्री ) 
बाबा धात्रक ते पूर्वेकडे सरळ नगर परिषद कार्यालय समोरील ३ ब सर्वसाधारण 
रस्ता ओलांडून राजीव भवन पुढे पूर्वेकडे सरळ रविंद्र निंबेकार 
यांचेनिवास पुढे सरळ प्रिती आश्रम शाळेच्या मागील हद्दीतून 

सरळ स.नं. १८४ गाढवी नदीपर्यंत . 
पूर्व. गाढवी नदीचे काठाने दक्षिणेकडे गाढवी नदीचे पुलापर्यंत 

पुलावरून सरळ ( रामाळा) रस्त्याने वानोसा नैताम यांचे घरापर्यंत 

सरळ पूर्वेकडे मातामंदिर ते स.नं. ९ ६ ते पुढे स.नं. १६४५ . 
दक्षिण.- स.नं. १६४५ ते पुढे पश्चिमेकडे रुषी चापले ते कोंडवाडा ते 

सोमनकर यांचे घरामागून सरळ स.नं. १७२२ ते पुढे 
गाढवी नदीचेपुलापर्यंत पुल ओलांडून स.नं. १७३१ ते गाढवी 
नदी पा.पु. योजना ते आरमोरी- गडचिरोली राज्यमार्गातील 

गाढवी नदीचे पुलापर्यंत . 
पश्चिम . - आरमोरी - गडचिरोली राज्यमार्ग गाढवी नदीचे पुलापासून सरळ 

उत्तरेकडील रस्त्याने राक्सन रेस्टॉरेंट पुढेविजय खरवडे ते 
पुढे (इंदिरा गांधी चौक ) बाबा धात्रकचेनिवास व दुकानापर्यंत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ११-१७, २०१८/ आश्विन १९-२५ , शके १ ९ ४० 


९ 


अनुसूची - चालू 

( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ४ ) 


४ 


४ अ अनुसूचित जमाती ( स्त्री ) 


४ ब नामाप्र 


प्रभाग क्र .४ 
लोकसंख्या एकूण -३१२९ 
अनुसूचित जाती-६१९ 
अनुसूचित जमाती -१००३ 


उत्तर.- नामदेव देवीकार ( स्टार टेलर्स ) आरमोरी - गडचिरोली राज्य 

मार्गाने सरळ पुर्वेकडे शंकर बारापात्रे रस्ता ओलांडून दिलीप 
सोरते ते पुढे भाग्यवान खोब्रागडे यांची दुकानचाळ ते रस्ता 

ओलांडून मोरेश्वर कत्रे ते पुढे बाबाभाई हॉटेल . 
पूर्व. सुधाकर जौंजालकर (पंकज किराणा) ते पुढे गडचिरोली 

राज्यमार्गाने दक्षिणेकडेमिलींद आखाडे ते रस्ता ओलांडून 
भाग्यश्री मेडीकल स्टोर्स पुढे सहदेव कुंभारे ते पुढे रस्ता 
ओलांडून तवक्कल हार्डवेअर स्टोर्स ते पुढे दक्षिणेकडे साईमंदिर 

ते सलीम शेख ते पुढे गाढवी नदी शिव मंदिरपर्यंत . 
दक्षिण.— गाढवी नदी शिव मंदिर ते शेत स.नं. पर्यंत . 
पश्चिम . गडचिरोली राज्य मार्ग गाढवी नदी पुलाजवळील शिवमंदिर 

स.नं. १४२ पुढे उत्तर दिशेने रामसागर तलाव पाळीपर्यंत 
पुढे लहुजी भोयर पुढे माहेश्वरी एंटरप्राईजेस रस्ता ओलांडून 
नलु कुंभारे पश्चिम दिशेने 

सुभाष 

चौक ते उत्तर दिशेने 
एकनाथ कुंभारे अलोने ते ( नेहरु चौक ) विवेक घाटुरकर पुढे 
रस्ता ओलांडून उत्तर दिशेने चिलबुले, राजु अंबानी पुढे रस्ता 

ओलांडून पुप्पलवार ते समर्थटायपिंग पुढे पश्चिमेकडे जि.प. 
केंद्र शाळा ते उत्तरेला तुलाराम निखारे यांचे निवास पुढे 
विनोद वरठे पुढे आर . डी . मरसकोल्हे पुढे सरळ निर्मला 
शेंडे ते सरळ उत्तरेकडे आनंदराव राजगीरे ते रस्ता ओलांडून 
जयकुमार बारसागडे ते रस्ता ओलांडून पश्चिमेकडे जयेश 
भवन ते देवेन्द्र देशपांडे ( आझाद चौक ) पुढे सरळ उत्तरेकडे 
नामदेव देवीकार आरमोरी- ब्रम्हपूरी रस्त्यापर्यंत. 


५ 


प्रभाग क्र .५ 
लोकसंख्या एकूण-२८७१ 
अनुसूचित जाती -७६४ 
अनुसूचित जमाती-१६३ 


उत्तर.- पटेल चौक ला लागून नंदा कोहाडेयांचे घर ते सरळ पूर्वेकडे ५ अ अनुसूचित जाती 

जगन्नाथ पारधी ते पुढे रस्ता ओलांडून उत्तर दिशेने सरळ ५ ब सर्वसाधारण ( स्त्री ) 
निंबेकार कैलास किराणा दुकान ते पुढे लोकमित्र बारसागडे 
ते गायकवाड चौक रस्ता ओलांडून भाऊराव बिजागरे ते 
करीमभाई लालानी आझाद चौक ते पुढे रस्ता ओलांडून 

सोनबाजी निखारे ते पुढे जनार्दन कुंभारेचे घरापर्यंत. 
पूर्व.- जनार्दन कुंभारे ते दक्षिणेकडे सरळ रस्ता ओलांडून किसन 

मानकर ते वैनगंगा बिगरशेती बँक ते रस्ता ओलांडून सदरुद्दीन 
लालानी ते सुनिल कापकर यांचेनिवास ते धर्मेंद्र जौंजालकर 
( नेहरु चौक) ते ओमप्रकाश नाकाडे रस्ता ओलांडून दक्षिणेकडे 
सुधिर बेहरे ( सुभाष चौक ) रस्ता ओलांडून वसंत हेमके रस्ता 

ओलांडून अशोक कुंभारे ते रामसागर तलावाची पाळपर्यंत . 
दक्षिण.- रामसागर तलावाचे पाळीने पुढे सरळ राम मंदिरपर्यंत . 
पश्चिम . राम मंदिर समोरील रस्ता ओलांडून नंदाबाई बोंद्रे यांचे घराने 

पश्चिम दिशेने सरळ मनोहर बोंद्रे ते पुढे दशरथ गोन्नाडे ते 
पुढील रस्ता ओलांडून सरळ उत्तर दिशेने ( पटेल चौक ) नंदा 
कोहाडे यांचे घरापर्यंत . 


ना .- एक- अ -३ ( १८०३) . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ११-१७, २०१८/ आश्विन १ ९-२५ , शके १ ९ ४० 


अनुसूची - चालू 

( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ४ ) 


६ 


प . 


प्रभाग क्र .६ 
लोकसंख्या एकूण-३१४८ 
अनुसूचित जाती -५३५ 
अनुसूचित जमाती -२३४ 


उत्तर.- घनश्याम दहीकर यांचेघरासमोरील रस्त्याने सरळ दक्षिणेकडे ६ अ अनुसूचित जाती ( स्त्री ) 

श्रीकृष्ण ठवरे ते पूर्वेकडे सरळ शंकरपट ओलांडून जि . ६ ब सर्वसाधारण 
प्राथमिक शाळा बर्डी पुढे लिलाधर रासेकरांचे घर सरळ 
रस्त्याने दक्षिणेकडे मुरलीधर कांबळे यांचे घर पुढे पूर्वेकडे 
सरळ वडसा- आरमोरी रोड लगत प्रा . बोरकर यांचे घरा 
समोरील रस्त्याने सरळ दक्षिणेकडे गोंदोळे आरामशीन व 
निवास पर्यंत पुढे आरमोरी-ब्रम्हपुरी राज्यमार्ग ओलांडून सरळ 
पूर्वेकडे वनविभाग नाक्यापुढे ते सरळ डॉ . गजानन सपाटे 

यांचे घरापर्यंत . 
पूर्व.- डॉ . गजानन सपाटे ते दक्षिणेकडे सरळ रस्त्याने 

खुशाल 
कांबळेचे घर ( आझाद चौक ) पुढे धर्माजी बांबोळे गायकवाड 
चौक पुढे हेडाऊ आटाचक्की ते धाकडे गुरुजी ते दामोधर 

बोळणेचे घरापर्यंत पटेल चौक . 
दक्षिण . – दामोधर बोळणेचे घरापासून सरळ पश्चिम दिशेने दिनेश शेबे 

ते पुढे रस्ता ओलांडून झामु मने यांचे घर पुढे रस्ता ओलांडून 

देना भोयर ते पुढे प्रविण दुमाने ते वसंत सोरते यांचे घरापर्यंत . 
पश्चिम.- श्री . वसंत सोरते यांचे घरासमोरील रस्त्याने सरळ उत्तर 

दिशेने जुने दिवाणी न्यायालय ते पुढे सुरेश भरणे आरमोरी 
ब्रम्हपुरी राज्यमार्ग रस्ता ओलांडून शोभा भानारकर यांचे 
घरासमोरील राज्यमार्गाने पश्चिमेकडे सरळ रस्त्याने सोरत 
पोस्टमनचे घर सरळ रस्त्याने उत्तरेकडे घनश्याम मने यांचे 
घरापासून पूर्वेकडे ढवगाये यांचे घर पुढे उत्तरेकडे नामदेव 
गराडे ते सरळ नानाजी मेश्राम पुढे राजेंद्र मने ते पुढे पूर्वेकडे 
विलास भोयर ते पुढे उत्तरेकडे सरळ श्रीकृष्ण ठवरे ते 

घनशाम दहिकर यांचे घरापर्यंत . 
उत्तर.- आरमोरी न.प. सिमेच्या वैनगंगा नदी काठावरील स.नं.८० ७ अ नामाप्र ( स्त्री ) 

पासून पुढे सिमेने स.नं. १२८ पुढे रवि गावाकडे जाणारा ७ ब सर्वसाधारण 

रस्ता ओलांडून सरळ सिमेने स.नं. २३५ च्या उत्तर टोकापर्यंत . 
पूर्व. नगर परिषद हद्दीच्या उत्तर टोकावरील स.नं. २३५ च्या 

दक्षिण दिशेने सरळ स.नं. ९ ३५ पर्यंत पुढे पश्चिम दिशेने 
स.नं. २७७ ते पुढे सिमेने स.नं. ३०२ पर्यंत पुढे स.नं. ३०५ 

आरमोरी-ब्रम्हपूरी रोड राज्यमार्ग पर्यंत स.नं. ३०५ च्या पुढे. 
दक्षिण . - आरमोरी-ब्रम्हपूरी राज्यमार्ग ओलांडून सरळ स.नं. ३१५ ते 

पुढे पश्चिमेकडे सरळ न.प. सिमेवरील स.नं. ३७५ ते पुढे 
नहर ओलांडून न.प. च्या सिमेने सरळ स.नं. ३७९ पर्यंतच्या 
पुढे वघाळा रस्ता ओलांडून वैनगंगा नदीच्या काठावरील 

स.नं. ३८१ पर्यंत पुढे वैनगंगा नदीच्या मध्यभागापर्यंत . 
पश्चिम . - स.नं. ३८१ च्या पुढील वैनगंगा नदीच्या मध्यपात्रातून उत्तरेकडे 

सरळ न.प. सिमेवरील स.नं .८० पर्यंत . 


प्रभाग क्र . ७ 


लोकसंख्या एकूण-२६२१ 


अनुसूचित जाती-१४८ 
अनुसूचित जमाती -२७७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ११-१७, २०१८/ आश्विन १९-२५ , शके १ ९ ४० 


११ 


अनुसूची - चालू 

( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ४ ) 


प्रभाग क्र .८ 


८ 


लोकसंख्या एकूण-४४६६ 
अनुसूचित जाती-२२८ 
अनुसूचित जमाती -७८७ 


- 


उत्तर.- न.प. सिमेवरील स.नं. ७९ ५ पूर्व टोकावरुन सरळ स.नं. ८ अ अनुसूचित जमाती ( स्त्री ) 

८३६ च्या पूर्व टोकास आरमोरी-ब्रम्हपूरी राज्यमार्ग ओलांडून ८ ब नामाप्र 
स.नं. ८६७ पुढे स.नं. ८७० च्या उत्तर टोकापर्यंत पुढे ८ क सर्वसाधारण ( स्त्री ) 
तलावाचे दक्षिणेकडील पाळीने सरळ पूर्वेकडे श्री . विलास 
दुमाने यांचे घरापर्यंत पुढे इटियाडोह कालव्यापर्यंत पुढे दक्षिण 
दिशेने कालव्याचेपाळीने सरळ आरमोरी- ब्रम्हपूरी राज्यमार्ग 

ओलांडून पूर्वेकडे शासकीय धान्य गोडाऊनपर्यंत . 
पूर्व. शासकीय धान्य गोडाऊन पुढे दक्षिणेकडे गजानन भोयर 

रस्ता ओलांडून श्री . बुल्ले ते रामभाऊ मोटघरे ते पुढे रस्ता 
ओलांडून माता मंदिर पुढे पूर्वदिशेने सरळ रस्त्याने जागोबा 
बोरकर ते पुढे ( पटेल चौक) कालीदास हेडाऊ यांचे घरापर्यंत 
पुढे दक्षिणेकडे श्री . शामराव टिचकुले ते पुढे पूर्वेकडे रस्ता 
ओलांडून जानबा शेरकुरे पुढे पूर्वेकडे अरुण बोरकर ते डॉ . 
सोरते यांचे घरापर्यंत पुढे मधुकर टिचकुले ( माता मंदिर) पुढे 
अमाजी डोकरे ते पुढे दक्षिणेकडे शेत मार्गाने स.नं. १४३ ते 

पुढे न.प. सिमा स.नं. २०३ टोकापर्यंत . 
दक्षिण.न.प . सिमा स.नं. २०३ ते पुढे पश्चिमेकडे सिमेने २१७, 

२३८ , २३७, २५१ व २७० पुढे स.नं. २८१ मधुन शिवणी 

रस्ता ओलांडून स.नं. २८३ ते पश्चिमेकडील ३६४ पर्यंत . 
पश्चिम.न.प . सिमेवरील ३६४ मधून पुढे उत्तरेकडे स.नं. ३७८ सायगांव 

रस्ता ओलांडून पुढे स.नं. ५१७, ५२४ व ५७५ पुढे सरळ 
सिमेने स.नं. ७८३ इटियाडोह कालवा ओलांडून न.प.सिमेच्या 
स.नं. ७९ ५ च्या उत्तरेच्या टोकापर्यंत . 


टीप-( १) अनुसूचीमध्ये नागरिकांचा मागास प्रवर्ग त्याचप्रमाणे अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती, आणि नागरिकांचा मागासप्रवर्गाच्या 
स्त्रियांसह राखून ठेवलेले प्रभाग हे दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१८ रोजी सोडतीद्वारे काढलेल्या चिठ्ठया ( लॉट्स ) प्रमाणे निर्दिष्ट करण्यात आलेले आहेत . 


( २ ) नगर परिषद क्षेत्राच्या प्रभागांची सिमा दर्शविणारे नकाशे कार्यालयीन वेळेत पाहण्यासाठी नगर परिषद कार्यालयात उपलब्ध राहतील . 


गडचिरोली 


शेखर सिंह, 


दिनांक २७ सप्टेंबर २०१८ . 


जिल्हाधिकारी , गडचिरोली . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ / आश्विन १९ -२५ , शके १९ ४० 


HTT 9-34 (36H .) (71. g . 9 ) 7. TIT. 27., 37, 55. 203 . 


BY COLLECTOR 


In exercise of the powers conferred on meby Order No.MNC - 1101/CR - 23 / D -XI, dated 17th August, 2001 of the 
State Election Commissioner, Maharashtra , the Collector ofGadchiroli District proposes to make the following order 
under the sub - section ( 1) of the Section 10 of the Maharashtra Municipal Council Nagar Panchayat and Industrial 
Townships Act, 1965 (Mah . XL of 1965) (hereinafter referred to as " the said Act") to fix for the Armori Nagar Parishad , 
the number and the extent of the wards into which the said Municipal area shall be divided and to specify the wards 
reserve for Scheduled Castes , Scheduled Tribe, Backward Class of Citizens and Women ( Including women belonging 
to the Scheduled Castes , Scheduled Tribe Backward Class of Citizens ) as the case may be as shown in the Schedule 
to this order. 


The said Draft Order published on 03rd September, 2018 for objection of citizens in Nagar Parished area Eleven 
objection received during the period of 4th September, 2018 to 11th September, 2018 and all Eleven objections were 
reprimanded . I, Shekhar Singh , the Collector of Gadchiroli District in exercise of the powers conferred on meby sub 
section ( 1) of Section 10 of the said Act,hereby makes the following order namely 


ORDER 


No. DES - 10 -MCA - JC - ELE -252-2018.— 


Whereas, the Regional Director of Municipal Administration and Divisional Commissioner,NagpurDivision Nagpur, 
by his Order No. MUN - 19 (3 )-WS- 180-2018 , dated 30th June , 2018 issued under sub -section (2 ) of the Section 9 of the 
Maharashtra Municipal Council Nagar Panchayats and Industrial Townships,Act, 1965 (Mah . XL of 1965 ) has fixed for 
the Armori Nagar Parishad, the number of Councillors to be elected and the number of seats to be reserved for the 
Scheduled Castes , Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens and Women (including the number of seats 
reserved for women belonging to the Scheduled Castes , the Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens) as 
shown below - 


( 1 ) The number of Councillors to be elected 


17 


0 


(2 ) The number of seats to be reserved 

(a ) For the Scheduled Castes 


02 


(b ) 


For the Scheduled Tribes 


03 


( C ) 


For the Backward Class of Citizens 


05 


( 3 ) The total number of seats reserved for Women 


09 


( including the number of seats reserved for women 
belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes 

and Backward Class of Citizens). 
(4 ) Out of seats at SerialNumber ( 3 ), the number of seats reserved 

for Women belonging to the Scheduled Castes , Scheduled 


Tribes and Backward Class of Citizens from amongst the 


seats reserved for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and 


Backward Class of Citizens as shown in item at Serial Number 


( 2 )( a ), (b ) and (c ) respectively are as under - 


(a ) 


For the Scheduled Castes 


01 


(b ) 


For the Scheduled Tribes 


02 


(C ) 


For the Backward Class of Citizens 


03 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ / आश्विन १९ -२५ , शके १९ ४० 


१३ 


03 


(5 ) Number of seats reserved for Women as General category 

[number of seats at Serial Number ( 3) minus number of seats at 
Serial Number (4 ) ]. 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred on meby Order No.MNC - 1101 /CR - 23/D -XI, dated 17th August, 2001 
of the State Election Commissioner,Maharashtra, read with sub - section (1) of Section 10 ofthe Maharashtra Municipal 
Councils, Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 , (Mah .XL of 1965 ). I, Shekhar Singh , the Collector of 
Gadchiroli District hereby fixed the number and extent of the wards into which the said Municipal area shall be divided 
and specify the wards in which seats shall be reserved for the Scheduled Castes , Scheduled Tribes , the Backward 
Class of Citizens and Women ( including women belonging to the Scheduled Castes , Scheduled Tribes and Backward 
Class of Citizens) as the case may be, as shown in the Schedule . 


SCHEDULE 


Ward 


Description of boundry of the Ward 


Name of 
the Ward 


No. 


Reservation Category 

SC , ST, BCC 
Category 

(4 ) 


No. if any 


( 1) 


( 2 ) 


(3 ) 


Ward No. 1 


1 North.- From S.No. 1024 to Armori-Wadsa across the State 

Roads Forest of S. N. 1026 Forest Department. 


1 A BCC (Female ) 
1 B General. 


Population - 2901 , 
S.T.-338 , 


S.C.-477 . 


East. From S. No. 1026 Forest Department from Forest 

to Government Industrial Training Institute From 
S. N. 1120 onwards , the Forest Departmenthas a 
detour to south to Sitaram Damales residence from 
there to Straight from Staight Patru Bhandekar 
house , from West to Wasekar house, from the house 
Raju Dudhbale to the east till the residence of the 
medical officers , from there to Armori- Brahmapuri 

State road Upto the Publice Works Office. 
South.— from the Zilla Parishad Public Works Office to the 

Armori-Brahmapuri State Road , straight upto the 

West Post Office . 
West.- Crossing the North -Post Office from Armori-Wadsa 

State Roads directly across the North to the Petrol 
Pump across the state road directly to Ashok 
Gaikwad s house to the West straight from the 
Water Purification Plant to Tahsil Office to 
Shankarpatt office to TribalGirls hostel from there 
across the canal to the right Upto S.N. 1024 . 


Ward No. 2 


2 


2A ST. 


Population - 3286 , 


2B General. (Female ) 


S.T.-679 , 


North.- S. N. 108 , 117 , 120 East to East 120 , 117 , 128 

East to East 129, 130 ahead to 136 . 
East. From S. N. 158 to S. N. 160 , 162 and 161 towards 

South . Crossing the road between Jogesakhara 
ahead S. N. 190 , 193 , 209 upto S. N. 190 , 193 , 209 
at East. 


S.C.-375 . 


7.-305-31 .-8 (9203 ). 


98 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ११-१७, २०१८/ आश्विन १९ -२५ , शके १९ ४० 


SCHEDULE — Contd . 


(1) 


(2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


South.- S. N. 2016 , 2017 in the West Side S. N. 252, 253, 

259 and 271 , 270 Kannari crossing the road . Next 
to South of Priti Ashram School, Nilkanth 
Ramteke s residence to Laxman Meshram house 
and across the canal further towards Kishor Halwadi 
next to Police Station along the road next to 
Budhavihar to Latif Derdiwala residence upto Hard 

ware Shop . 
West.- Latif Derdiwala residence Hardware Shop further 

North ofArmori- Bramhpuri road ahead of Kisan Krishi 
Kendra , Vandana Thavkar s residence and shop in 
front of the Panchayat Samiti Office North of Vinayak 
Kharwade s residence WestofZ.P. Primary School 
at Tadurwar Nagar further North of Tulshiram 
Bhoyar s house cross roads across Prabhakar 
Pitulwar road crossing the road Bhaskar Javanjalkar 
further ahead of the road Next to the pond further 
straight towards North straight upto 108 . 


Ward No. 3 


3 


Population - 3085 , 
S.T.- 289 , 


North.— On State Highway ( Indira Gandhi Chowk ) Baba 3 A BCC (Female ) 

Dhatrak to Eastdirectly Straight towardsMunicipal 3B General. 
Council Office across road infront ofRajiv Bhavan 
towards Ravindra Nimbekar house at East to 
behind Priti Ashram Schoolupto S.No. 184 Gadhavi 
River. 


S.C.- 404 . 


East.— 


From bank ofGadhavi River towards South straight 
from the bridge on the road ( Ramala ) from Vansosa 
Natam s house to the East from Mata Mandir to 
S. No. 96 ahead towards S. N. 1645 . 


South.– From S. N. 1645 onwards on the West side from 

Rushi Chapale to Kondwada to Somankar s house 
straight ahead From S.N. 1722 onwards crossing 
the bridge of Gadhvi river From S. N. 1731 to Water 
Pumping Station at Gadhaviriverupto Gadhavi River 

bridge on state highway . 
West- From Gadhavi River bridge on Armori-Gadchiroli State 

Highway directly to North road Rockson Restau 
rant next to Vijay Kharwade to Next ( Indira Gandhi 
Chowk) upto Baba Dhatrak s residence and Shop . 


Ward No.4 


Population - 3129 , 
S.T. - 1003, 


North.- Namdev Devikar ( Star Tailors) on Armori-Gadchiroli 4A S. T. (Female ) 

State Highway road directly across towards East 4 B BCC . 
Shankar Barapatre House crossing the road 
towards Dilip Sorte to onward Bhagyanav 
Khobragade Shop Chowk to crossing the road From 
Moreshwar Katre and further to Bababhai Hotel. 


S.C.-619 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ११-१७, २०१८/ आश्विन १९-२५ , शके १९ ४० 


94 


SCHEDULE — Contd . 


( 1) 


( 2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


East. Sudhakar Joanjalkar ( Pankaj Kirana) to the south 

by Gadchiroli road to South upto Milind Akhade by 
crossing and from Bhagyashree Medical Stores , to 
Sahdev Kumbhare , then crossing the road to 
Tavakkala Hardware Stores, further south to 
Saimandir to Salim Sheikh and to Gadhvi River 

Shivmandir . 
South.- From Shiv Mandir at Gadhavi River upto Farm 

S. N. 142 . 
West.- From Shiv Mandir S. N. 142 near Gadhavi River 

Bridge on Gadchiroli state Highway towards North 
Ramsagar Lake , further towards Lahuji Bhoyar, 
ahead ofMaheshwari Enterprises , crossing the road 
Nalu Kumbhare to the west towards Subhash Chowk 
on the North direction Eknath Kumbhare , Alone to 
(Nehru Chowk) Vivek -Ghaturkar crossing the road 
towards the North Chilabule , Raju Ambani. After 
crossing the road Puppalwar to Samarth Typing 
further West to ZP Center School to North to 
Tularam Nikhare and further to Vinod Verne , further 
to R. D.Marskholhe straight on Nirmala Shende 
straight North from Anandrao Rajgire crossing the 
road from Jaykumar Barasagade to crossing the 
road from Jayesh Bhawan to Devendra Deshpande 
(Azad Chowk ) onward straight towards North 
Namdev Devikar upto Armori Bramhpuri road . 


Ward No. 5 


5 


Population 2871, 


S.T. 163, 


S.C. 764 . 


North.- Near Patel Chowk Nanda Kohade s house straight 5A S.C. 

East to Jagannath Pardhi crossing the road Straight 5B General. (Female ) 
towards North Nimbalkar Kailash Kirana Shop 
onwards Lokmitra Barsagade to Gaikwad Chowk 
crossing road from Bhumrao Bijagare to Karim Bhai 
Lalani, Azad Chowk and crossing the road to 
Sonabadi Temple and then till Janardhan Kumbhare 

house . 
East. From Janardhana Kumbhare to by crossing the road 

towards south Kisan Mankar to Wainganga non 
Agriculture Bank to cross the road from Sadrak 
Lathani to Sunil Kapakar s residence to Dharmendra 
Joanjalkar (Nehru Chowk) to Om Prakash Nakade 
crossing the road to South by crossing the road 
between Sudhir Behere (Subhash Chowk) and 
crossing road Vasant Hemke crossing road Ashok 
Kumbhare upto Ramsagar Lake . 


9 & 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ११-१७, २०१८/ आश्विन १९ -२५ , शके १९ ४० 


SCHEDULE Contd . 


(1) 


(2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


South.— After the Ramsagar Lake straight upto Ramamandir. 
West.- Crossing road infront of Ram mandir from Nandabai 

Bondre House straight towards west direction 
Manohar Bondre House to Dashrath Gonande road 
across the road from the North side (Patel Chowk ) 
to Nanda kohade s house . 


Ward No. 6 


6 


Population 3148 , 
S.T. 234 , 


S.C. 535 . 


North . — From house of Dhanasham Thavare straight towards 

6 A S. C. (Female ) 
South ,towards Shrikrishna Thavre from East, straight 6B General. 
across the Shankarpat Next to Z. P. Primary School 
Bardi towards Liladhar Raskar s house on the right 
road , thehouse of Murlidhar Kamble is situated on 
the South side ofthe road , directly to the East, along 
Wadsa - Armori road from Prof. Bororkar s house 
towards south Gondale Aara Machine and House 
straight across from the Armori Bramhpuri State 
Highway straight towards East infront of Forest 
Department Check Post straightupto Dr. Gajanan 

Sapate House . 
East.. From Dr. Gajanan Sapate to South Khushal 

Kamble s house ( Azad Chowk) next to Dharmaji 
Bambole Gaikwad Chowk ahead from Hadao 
Atachakki to Dhan Guruji to Damodhar Bolla s 

house till Patel Chowk . 
South . — From Damodhar Bolane s house , straight West 

towards Dinesh Shebe, crossing the road of Jhamu 
Mane and crossing the road from Bhoyar to Pravin 

Dumane to Vasant Sorete s house . 
West.– From the house of Vasant Sorate towards straight 

road in North direction the Old Civil Court to Suresh 
Bharne crossing Armori- Bramhapuri State Highway 
onwardsWest direction Shobha Bhanarkar house , 
on the road towards the West side of the Postman s 
house , straightNorth of the house , from Ghansham 
Mane s house , towards the East, Dhavgaye s house 
further northwards Namdeo Garade towards straight 
direction Nanaji Meshram next to Rajendra Mane 
to Next to Vilas Bhoyar, in front of the North straight 
from North to Shrikrishna Thaware to Ghanasham 
Dahikar house . 


Ward No. 7 


7 


North.- From S. N. 80 on bank of Vainganga River Armori 

Council Border to further crossing road towards Ravi 
Village upto S. No. 235 on North direction . 


7A BCC (Female ) 
7 B General. 


Population 2621 , 
S.T. 277 , 


S.C. 148 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ / आश्विन १९-२५ , शके १९ ४० 


96 


SCHEDULE — Contd . 


(1) 


(2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


East. On Municipal Council Boundary directly on the North 

side of S. N. 235 straight towards South direction 
upto S. N. 935 on the West side From S.N. 277 to 
S. N. 277 to onwards upto S.N. 302 upto S.N. 305 
on Armori-Bramhpuri State Highway. Ahead of 

S. N. 305 . 
South.- Crossing the Armori- Brahmapuri Highway , straight 

From S. N. 315 onwards , straightupwards towards 
M.C. Boundary upto No. 375 on straight line, cross 
ing the canal upto S. N. 379, further crossing the 
Vaghala road crossing the bank of the Vaiganga 
River. from S. N. 381 up till the middle of the 

Wainganga River 
West.— From S. N. 381 further north of the Middle 

of Wainganga River straight upto M.C. Boundry 
S. N. 80 . 


Ward No. 8 


8 


Population 4466 , 


S.T. 787 , 


S.C. 228 . 


North.- From East of S. N.795 atMunicipal Councilboundary 8A S. T. (Female ) 
towards straight East end of S. N. 836 by crossing 

8 B BCC 
Armori- Brahmpuri State- Highway From S. N. 867 
towards S. N. 870 North end , South end of the pond 8C General (Female ) 
from house of Vilas Dudmane to the Itiadoh Canal 
South Wards through the canal shift directly across 
the Armori- Bramhpuri State Highway, till the 

Government gains Godown to the East. 
East.— From the Govt. Grain Godown towards Gajanan 

Bhoyar road to the South by road crossing From 
Bulle to Rambhau Motghare further crossing the 
road the Mata Temple forward towards the East 
towards the house of Jagoba Borkar forward (Patel 
Chowk ) to Kalidas Hedau further South From 
Shamrao Tichkule to the East onwards crossing 
the road Janba Sherkure forward to the East Arun 
Borkar to Dr. Sorate house onwards Madhukar 
Tichkule (Mata Temple ) next to Amaji Dakare next 
to the South by road , From S. N. 143 to M.C. Boundry 

at the end of S. N. 203 . 
South . — From M. C. Boundry S. No. 203 to Straight further 

West Boundary S. N. 217 , 238 , 237 , 251 and 270 
respectively. From S. N. 281 crossing the road from 

Shivani upto S. N. 364 in the West . 
West.- From M. C. Boundary S. N. 364 towards North 

S. N. 378 , By crossing Saigaon road towards 
S. N.517,524 and 575 and further crossing Itiadoh 
Canal S. N. 783 to North end of S. N.795 . 


Note :-(1) 


The reservation indicated in the Schedule for the Backward Class of Citizen and Women including seat 
reserve for women belonging to S.C., S. T., or BCC . Is as per the lost drawn on 31st August, 2018 . 
A map of the Nagar Parishad showing the limit of wards is available during office time of inspection in the 
Office of the Nagar Prishad . 


( 2) 


Gadchiroli : 
Dated the 27th September 2018 . 


SHEKHAR SINGH , 

Collector, 
Gadchiroli . 


91. -565-31.-4 (9603 ). 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ११-१७, २०१८/ आश्विन १९-२५ , शके १९ ४० 


६१ 


शनिवार , सप्टेंबर २९ , २०१८ / आश्विन ७ , 


शके १९ ४० 


भाग १- अ . ( असा.) ( ना . वि . पु) म . शा . रा ., अ , क्र . २०४ . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


मा . राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचेकडून आदेश क्रमांक मनप -२००४/प्र.क्र . ३४/ का -०६, दिनांक १७ सप्टेंबर , २००४ अन्वये प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती, व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९ ६५ (१ ९ ६५ चा महा. ४० वा ) (यापुढे सदर 
" उक्त अधिनियम " म्हणून संबोधित केलेला) चे कलम १० पोट-कलम (१) खाली नागपूर जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचित 
दर्शविल्याप्रमाणे मौदा नगर पंचायत जितक्या प्रभागामध्ये विभागण्यात येईल त्या प्रभागाची संख्या व त्यांची व्याप्ती निश्चित करण्याचे आणि ज्या 
प्रभागामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग आणि त्याचप्रमाणे 
स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या स्त्रियांसह) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग दर्शविणारा क्रमांक 
कक्ष-१२/ एमयुएन -१/ कावि ५७१/२०१८, दिनांक १७ सप्टेंबर २०१८ च्या आदेशाचा प्रारुप मसुदा महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक 
नगरी अधिनियम, १९ ६५ ( १९६५ चा महा. ४० वा ) च्या कलम १० पोट- कलम (१) च्या परंतुकामध्ये निश्चित केलेल्या पद्धतीप्रमाणे उक्त नगर पंचायत 
क्षेत्रातील रहिवाशांना माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात आला होता. त्यास अनुसरुन आलेल्या हरकतींचा सर्वंकष विचार करून मी , अश्विन मुद्गल, नागपूर 
जिल्ह्याचाजिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाच्या कलम १० , पोट -कलम ( १) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन निम्नोक्त आदेश देत आहे . 


आदेश 


क्रमांक कक्ष- १२- एमयुएन - १- कावि - ६०५-२०१८. 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ ( १ ९ ६५ चा महा. ४० वा ) च्या कलम १० , पोट- कलम (२) 
अन्वये आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , नगरपालिका प्रशासन, नागपूर विभाग, नागपूर यांचे पत्र क्रमांक एम.यु.एन.- १९( ३)-कावि-२३७-२०१८ , 
दिनांक २५-०९ -२०१८ च्या आदेशान्वये त्यांनी मौदा नगर पंचायतीच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाच्या सदस्यांची संख्या, अनुसूचित 
जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व 
नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या स्त्रियांसाठी) राखून ठेवावयाच्या जागा निश्चित केलेल्या आहेत . 


( १) निवडावयाच्या सदस्यांची एकूण संख्या. 


१७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ / आश्विन १९ -२५, शके १९ ४० 


१ ९ 


० ९ 


०२ 


०२ 


०५ 


० ९ 


०१ 


०१ 


( २) अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा मागासवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या . 

( अ ) अनुसूचित जाती करिता 
( ब ) अनुसूचित जमाती करिता 

( क ) नागरिकांचा मागास प्रवर्ग करिता 
( ३ ) स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या स्त्रियांसाठी 

राखून ठेवावयाच्या जागा धरून ) 
( ४ ) उपरोक्त क्रमांक ३ पैकी वरील क्रमांक २ ( अ),( ब) आणि ( क ) येथील जागांमध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित 
जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या खालीलप्रमाणे राहील : 

( अ ) अनुसूचित जाती करिता 
( ब ) अनुसूचित जमाती करिता 

( क ) नागरिकांच्या मागास प्रवर्ग करिता 
( ५ ) स्त्रियांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 

( अनुक्रमांक (३) समोरील नमूद केलेल्या जागा वजा (४ ) समोरील नमूद केलेल्या जागा) 
( २) ज्याअर्थी, आता, मा . राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र मुंबई यांचेकडील आदेश क्रमांक रानिआ -नप- २०१८ -प्र.क्र . १२- का -०६ , 
दिनांक ८ ऑगस्ट , २०१८ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून व महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , 
१९ ६५ चे कलम १० पोट-कलम ( २) अन्वये प्राप्त झालेल्या प्राधिकारांचा वापर करून मी , अश्विन मुद्गल , नागपूर जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी, याद्वारे 
उक्त नगर परिषद क्षेत्र जितक्या भागात विभागण्यात येईल त्या प्रभागाची संख्या त्यांची व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित 
करीत असून ज्या प्रभागामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्ग यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित 
जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्गातील स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग निर्दिष्ट करीत आहे . 
( ३) या आदेशाच्या तारखेच्या निकटनंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल . 

अनुसूची 


०३ 


०४ 


प्रभाग निहाय लोकसंख्या प्रभागाची व्याप्ती व आरक्षण 


प्रभाग 


प्रभागाचे नाव 


प्रभागाची एकूण 


जागा 


क्रमांक 


असल्यास 


( १ ) 


( २ ) 


मौदा नगर पंचायत सार्वत्रिक निवडणूक , २०१८ 
प्रभागाची व्याप्ती 

आरक्षणाची स्थिती 
लोकसंख्या अनु . जातीची क्रमांक ( उत्तर , पूर्व, दक्षिण , पश्चिम ) किती जागा कोणत्या प्रवर्गासाठी 
लोकसंख्या, अनु. 

जसे अनु. जाती/ अनु. जमाती, 
जमातीची लोकसंख्या 

नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्ग व 
स्त्रियांसाठी ( अनु. जाती/ अनु. जमाती/ 

ना.मा.प्र. स्त्रियांसाठी धरुन ) 
( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 

( ६ ) 
उत्तर.- सर्व्हे क्र . १९ ३ ते नामदेव वैद्य यांची शेती, अनुसूचित जाती. 
८४१ 

एन.टी.पी.सी. जवळील भाग . 
अनुसूचित 

पूर्व.- नामदेव वैद्य यांची शेती ते सुरेश हटवार 
जाती-१८६ 

यांची शेती ते परमात्मा लांजेवार यांचे 
अनुसूचित 

घरापर्यंत . 
दक्षिण.- परमात्मा लांजेवार ते केसलापूर टी पॉईन्ट 

ते सोमेशचंद्र नंदनवार ते जुना पूल ते ज्ञानेश्वर 
पिसे ते सर्व्हे क्र .२८ . 


१ 


एकूण लोकसंख्या 


जमाती-३१ 


पश्चिम . - सर्व्हे क्र .३१ ते रामटेक हायवे तक्षशीला 

नगर ते सर्व्हे क्र . १ ९ ३ . 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ११-१७ , २०१८ / आश्विन १९ -२५ , शके १९ ४० 


अनुसूची - चालू 


( १) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


२ 


एकूण लोकसंख्या 
९ २० 
अनुसूचित 


उत्तर.- सर्व्हे क्र . २२६ ते सव्र्हे क्र . ३०३ सर्वसाधारण . 

एन.टी.पी.सी. जवळील भाग . 


जाती- ९ ४ 


पूर्व.- सर्व्हे क्र . ३०३ ते सर्वे क्र . ३११ ते सर्वे 

क्र . १०१ ते धांडे यांची शेती ते बाजार 
समिती गाळे ते अर्जुन बार . 


अनुसूचित 


जमाती-३७ 


दक्षिण.- अर्जुन बार ते अवंती मेडीकल ते मिनर्वा 

बार ते अनंता लांजेवार . 


पश्चिम . - अनंता लांजेवार ते सर्वे क्र . १३३ ते सर्वे 


क्र . २२६ . 


३ 


एकूण 

लोकसंख्या 
७७५ 
अनुसूचित 


उत्तर.- सर्हे क्र . ३२१ ते सर्व्हे क्र . ३२३ ते सर्वे सर्वसाधारण ( महिला .) 

क्र .३२४ . 


जाती -५६ 


पूर्व.- सर्व्हे क्र . ३२४ ते सर्हे क्र . ३३२ गोपालकृष्ण 

नगरी ते राजेंद्र रावते . 


अनुसूचित 
जमाती -८ 


दक्षिण.- राजेंद्र रावते ते सिकंदर बेग ते हेमराज 

सावरकर ते बंडू कुंभलकर ते दयाराम पिसे 
ते एकनाथ मदनकर ते 

सुधाकर 


गाढवे . 


पश्चिम . - सुधाकर गाढवे ते महाराजा इंटरप्राईजेस 

ते बाजार समिती संकुल ते सर्व्हे क्र . ३२८ 
ते सर्व्हे क्र .३२१ . 


४ 


एकूण लोकसंख्या 


उत्तर.- बलवंत बमोत्रा ते ज्ञानगंगा कॉन्व्हेंट ते सर्वे नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 

क्र . ३४५ , ३४६ , ३४७ ते सर्व्हे क्र . ३५३. ( महिला ). 


पूर्व.- सर्व्हे क्र . ३५३ ते सर्व्हे क्र . ३५६ . 


८१० 
अनुसूचित 
जाती-५९ 
अनुसूचित 
जमाती -१८ 


दक्षिण.- सर्व्हे क्र . ३५६ ते बाभरे पेट्रोल पंप ते 

इस्माईल छवारे ते नंदू पिसे ते तहसील 
कार्यालय. 


पश्चिम . - तहसील कार्यालय ते विनायक तिजारे ते 

बलवंत बमोत्रा. 


एकूण लोकसंख्या 


सर्वसाधारण . 


उत्तर.- रामलाल येळणे ते जुम्मन अन्सारी . 
पूर्व.- जुम्मन अन्सारी ते धनराज सांडेल ते रवी 

मेडिकल ते बस स्थानक . 


८ ९ ५ 
अनुसूचित 
जाती-७८ 
अनुसूचित 
जमाती-४१ 


दक्षिण.- बस स्थानक ते पितांबर लंबोदरी ते अंबिका 

जनरल स्टोर्स. 


पश्चिम . - अंबिका जनरल स्टोर्स ते ताराचंद्र इंगळे 

ते दिलीप सिरसाम ते राऊत केबल ते 
मारोती झाडे ते रामलाल येळणे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ११-१७, २०१८/ आश्विन १९-२५ , शके १९ ४० 


२१ 


अनुसूची - चालू 


( १ ) 


( २) 


( ४ ) 


६ 


( ३ ) 
एकूण लोकसंख्या 
९ ४८ 
अनुसूचित 
जाती -१२० 
अनुसूचित 
जमाती -२४ 


( ५ ) 
उत्तर.- विमल इंगळे ते डांगरे ते धनंजय कृषी सर्वसाधारण ( महिला) 

केंद्र. 
पूर्व. धनंजय कृषी केंद्र ते शिवदास ठवकर ते 

दशरथ पोटभरे ते रामचंद्र वांगे ते जनता 
विद्यालय . 


- 


दक्षिण.- जनता विद्यालय ते पशुवैद्यकीय दवाखाना 

ते पाणी टाकी ते तहसीलदार क्वॉर्टर ते 

कमलाकर लारोकर ते रामलाल जर्वेकर . 
पश्चिम . - रामलाल जर्वेकर ते कंठीराम कापसे ते 

तुषार कावळे ते विमल इंगळे. 
उत्तर.- दीपक पेट्रोलपंप ते शासकीय आय.टी.आय. 

ते व्यंकटेश्वरराव रावी . 


७ 


अनुसूचित जाती ( महिला ) 


एकूण लोकसंख्या 
९ ४३ 
अनुसूचित 


जाती-१७५ 


अनुसूचित 
जमाती-४८ 


-नत्थू पोटभरे 


पूर्व. व्यंकटेश्वरराव रावी ते प्रमोद नाकाडे ते 

कारेमोरे आय.टी.आय. ते नत्थू पोटभरे 

दुकान . 
दक्षिण . 

दुकान ते तेली समाज भवन 
ते उमाशंकर यादव . 
पश्चिम . - उमाशंकर यादव ते फिल्टर प्लांट ते सर्व्ह 

क्र . २० ( नदी काठ ) ते देवेंद्र शर्मा ते उत्तम 

तांबे ते दीपक पेट्रोलपंप . 
उत्तर.- गुजरवाडा मागील कन्हान नदी काठ ते नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 

सार्वजनिक शौचालय ते विलास धनजोडे महिला 
पूर्व. विलास धनजोडे ते मालाबाई आंबागडे ते 

मधुकर गाढवे ते माधोराव फुलबांधे ते अशोक 
माथनीकर 


८ 


एकूण लोकसंख्या 
७ ९ ४ 
अनुसूचित 
जाती -१९ 
अनुसूचित 
जमाती-६१ 


दक्षिण.- अशोक माथनीकर ते गणपतराव खरबडे 

ते शिवाजी शेंडे ते कन्हान नदी काठ 
पश्चिम . - कन्हान नदी काठ ते मस्जिद जवळील 

गुजरवाडा 

मागील कन्हान नदी 
काठ 


नाला ते 


९ 


उत्तर. 


राम मंदिर ते किशोर धकाते ते रामचंद्र सर्वसाधारण 


एकूण लोकसंख्या 
९ ३७ 
अनुसूचित 


मानकर 


- 


जाती -३८ 


अनुसूचित 
जमाती-२० 


पूर्व. रामचंद्र मानकर ते गोविंदा जैस्वाल दारु 

दुकान ते गणेश आकरे ते मुन्ना डागा ते 

नगर पंचायत गाळे ते श्रीकृष्ण मंदिर 
दक्षिण.- नगर पंचायत गाळे ते श्रीकृष्ण मंदिर ते 

श्रीरंग हाडगे 


पश्चिम . - श्रीरंग हाडगे ते अरुण गाढवे ते प्रभाकर 


इसलवार ते राम मंदिर 


ना .- एक - अ .- ६ ( १८०३ ). 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ११-१७ , २०१८/ आश्विन १९-२५ , शके १९ ४० 


अनुसूची - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१० 


एकूण लोकसंख्या 


( ५ ) 

( ६ ) 
उत्तर.- विठ्ठल कुंभारे ते राजाराम मेहर ते उपासराव सर्वसाधारण महिला 

काटकर ते सोमाजी निनावे ते भिकाजी पराते 


७७४ 


अनुसूचित 


जाती-४६ 


पूर्व.- भिकाजी पराते ते श्रीराम बाळबुधे ते निळकंठ 

डोनेकर 


अनुसूचित 


जमाती -१२२ 


दक्षिण . - निळकंठ डोनेकर ते सुभाष धनजोडे ते 

भगवान धनजोडे ते अर्जुन मोथरकर ते 
सुखदेव डेकाटे 


११ 


एकूण लोकसंख्या 


९ ३३ 
अनुसूचित 
जाती-१५५ 
अनुसूचित 
जमाती-२३ 


पश्चिम . - सुखदेव डेकाटे ते एकाजी मानकर ते 

विठ्ठल मंदिर ते नामदेव वैद्य ते विठ्ठल 

कुंभारे 
उत्तर.- इंदुबाई झलके ते मारोती बागडे ते पंचायत नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 

समिती क्वार्टर ते पंचायत समिती आवार ते महिला 

रसूल पठाण दुकान ते भारत सॉ मील 
पूर्व.- भारत सॉ मील ते प्रकाश पांढरे ते शिवशंकर 

कुंभलकर 
दक्षिण.- शिवशंकर कुंभलकर ते हरिशंकर यादव 

ते लक्ष्मण बाळबुधे 
पश्चिम . लक्ष्मण बाळबुधे ते कैलास भोले ते रामकिशन 

पराते ते जि.प. प्राथमिक शाळा ते दुर्योधन 
कुंभारे ते देवराव वैद्य ते कवडू मानकर ते 

कंठीराम कापसे ते इंदुबाई झलके . 
उत्तर.- सर्व्हे क्र . ४५७ ते मुकुंदा पोटभरे ते दिनेश नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 

धांडे ते भगवान शर्मा ते आनंदराव भोयर 


१२ 


एकूण लोकसंख्या 


८८७ 
अनुसूचित 
जाती- ९ ६ 
अनुसूचित 
जमाती-२७ 


पूर्व.- आनंदराव भोयर ते पेच पाटबंधारे कंपाऊंड 

ते गोविंद जैस्वाल ते अजय आस्वले ते 
ओमप्रकाश पुसदेकर ते रहेमान शेख 


दक्षिण . - रहेमान शेख ते सर्वे क्र . ४४८ ते सर्व्हे क्र . 

४६५ ते सर्व्हे क्र . ४७८ 


पश्चिम . - सर्व्हे क्र . ४७८ ते सर्व्हे क्र . ४६६ ते सर्वे 


क्र .४५७ 


१३ 


एकूण लोकसंख्या 


उत्तर.- शिवम मेडिकल ते डी.डी. भोयर कॉलेज ते नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 

रबडीवाला ते सर्व्हे क्र . ३५८ . 


पूर्व.- सर्व्हे क्र . ३५८ ते सर्व्हे क्र . ३८१. 


७८ ९ 
अनुसूचित 
जाती-१२२ 
अनुसूचित 
जमाती-१७ 


दक्षिण. - सर्वे क्र .३८१ ते सर्व्हे क्र . ४३१ ते सर्व्ह 


क्र .४३७ . 


पश्चिम . - सर्व्हे क्र . ४३७ ते सर्व्हे क्र . ४३९ ते पेच 

पाटबंधारे कंपाऊंड ते शिवम मेडिकल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ / आश्विन १९ -२५, शके १९ ४० 


२३ 


( १ ) 


( २) 


( ४) 


१४ 


( ३ ) 
एकूण लोकसंख्या 
७ ९ ० 
अनुसूचित 
जाती-१२४ 
अनुसूचित 
जमाती-१९९ 


१५ 


एकूण लोकसंख्या 


८४७ 


अनुसूचित 


जाती -८६ 
अनुसूचित 
जमाती-३१८ 


अनुसूची - चालू 
( ५ ) 

( ६) 
उत्तर.- अरमान शेख ते जनार्धन माथुरकर ते अरुण सर्वसाधारण 
वाडीभस्मे ते राजू 

धनजोडे. 
पूर्व.- राजू 

धनजोडे ते अंगणवाडी ते सुखदेव 
भोजनकर ते पावडदौना रोड ते सर्वे 
क्र . ४७२ ते सर्वे क्र . ५०० ते सर्व्हे क्र . 
५०३ ते सर्व्हे क्र . ५०८ ते सर्व्हे क्र . ५२१ 

ते सर्व्हे क्र . ५३१ . 
दक्षिण.- सर्व्हे क्र . ५३१ . 
पश्चिम . - सर्व्हे क्र .५३१ ते सर्व्हे क्र .५१५ ते सर्वे 

क्र . ४ ९ २ ते सर्व्हे क्र . ४७६ ते हनुमान 
मंदिर ( टाका परिसर ) ते एकनाथ काटकर 
ते तुकाराम बुरडे ते इंद्रपाल सोमनाथे ते 

श्यामसुंदर धांडे ते अरमान शेख . 
उत्तर.- रविंद्र तळेगावकर ते राजू जैस्वाल ते दिवाळू अनुसूचित जमाती महिला 

वैद्य ते सुदाम वैद्य हॉटेल ते घाटोळे 

दवाखाना 
पूर्व.- घाटोळे दवाखाना ते वारलू हटवार ते 

आकरे ते तुळशीराम वैद्य . 
दक्षिण.- तुळशीराम वैद्य ते रामजी मानकर ते यशवंत 

कटारे ते शांता निनावे ते हरिचंद्र धकाते ते 
गोपीचंद चन्ने ते नामदेव कुंभारे ते बेनिराम 

निमजे. 
पश्चिम . - बेनिराम निमजे ते केशव हेडाऊ ते रामचंद्र 

निमजे ते राजू माथनीकर ते रविंद्र 

तळेगावकर 
उत्तर.- शामराव बावणे ते मंगरु बावणे ते मंगेश अनुसूचित जमाती 

शेंडे ते आनंदराव माथनीकर 
पूर्व.- आनंदराव माथनीकर ते कृष्णराव कुहीकर 

ते शंकरराव बारापात्रे ते हनुमान मंदिर . 
दक्षिण.- हनुमान मंदिर ते तुकाराम मेश्राम ते हरिचंद्र 

भुरे. 
पश्चिम . - हरिचंद्र भुरे ते नदी काठ ढीवर मोहल्ला 

नाला ते शामराव बावणे. 
उत्तर.- अशोक डडमल ते गौराबाई शेंडे ते संजय सर्वसाधारण महिला 

पराते ते पंढरी बारापात्रे ते फकीरा सोनकुसरे 

ते झामा बारापात्रे ते ज्ञानेश्वर कुहीकर. 
पूर्व.- ज्ञानेश्वर कुहीकर ते राजेंद्र मानकर ते सोमा 
खोडे ते 

राजू 

चवरे ते सर्व्हे क्र . ५८० ते 
सर्व्हे क्र . ५६२ ते सर्व्हे क्र . ५३२ . 
दक्षिण. - सर्व्हे क्र . ५३२ ते सर्व्हे क्र . ५४२ ते सर्वे 

क्र . ५४५ . 
पश्चिम . - सर्व्हे क्र . ५४५ ते मोरेश्वर नंदेश्वर ते 

मोहन पराते ते चुन्नीलाल पराते ते अशोक 
डडमल ( संपूर्ण नदी काठचा भाग ). 


१६ 


एकूण लोकसंख्या 
७८५ 
अनुसूचित 


जाती -३९ 
अनुसूचित 
जमाती-३१७ 


१७ 


एकूण लोकसंख्या 
९ ३८ 
अनुसूचित 


जाती-१३४ 


अनुसूचित 


जमाती-३२२ 


नागपूर : 
दिनांक २८ सप्टेंबर २०१८ . 


अश्विन मुद्गल , 
जिल्हाधिकारी , नागपूर . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -अ नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑक्टोबर ११-१७ , २०१८/ आश्विन १९-२५ , शके १९ ४० 


HTT 9-31 (37841.) (71.f.g.) 7.211.27., 37.55.204 . 


BY COLLECTOR 


In exercise of the powers conferred on me, by Ordersich 4774-2008-7.55.38 - chl-o & , fanich 90-8-2008 of the State 
Election Commissioner, Maharashtra , the Draft Order fixing the number of seats to be elected and the extent of the 
wards into which the said Municipal area of the Municipal Councils to be divided and wards to be reserved for Scheduled 
Castes , Scheduled Tribes , Backward Class of Citizens and Women (including women belonging to the Scheduled 
Castes , Scheduled Tribes and the Backward Class of Citizens ) as the case may be , as shown in the Scheduled to 
the Draft Order, bearing 787-92-9498-9-pilà 409-2096 , facich 90 H70ER 2096 was published as required by the proviso to 
sub -section ( 1) of Section 10 of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships 
Act, 1965, for information of the residents of the Mouda Nagar Panchayat. 

After carefully considering the objections received by me in respect of the said draft order , I, Ashwin Mudgal, 
Collector of Nagpur District in exercise of the powers conferred on meby sub - section ( 1) of Section 10 of the said Act, 
hereby make the following order namely — 


ORDER 


No. Desk - XII-Mun - 1 -WS- 605-2018.— 


Whereas, the Commissioner and Regional Director ofMunicipalAdministration ,Nagpur Division ,Nagpurby his 
ordersich VH.Y.57.- 98-(3)-aifa -236-209c , fanich 24-08-2090 issued under sub -section (2) of Section 10 of the Maharashtra 
Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 (Mah . XL of 1965 ) has fixed for Mouda 
Nagar Panchayat the number of Councillors to be elected and the number of seats to be reserved for the Scheduled 
Castes , Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens and Women ( including the number of Seats reserved 
for women belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Backward Class of Citizens) as shown 
below : 


( 1 ) The number of Councillors to be elected 


17 


( 2 ) The number of Seats to be reserved , 


09 


( a ) For the Scheduled Castes 


02 


02 


(b ) For the Scheduled Tribes 
(c ) For the Backward Classes of Citizens 


05 


09 


( 3 ) The total No. of seats reserved for Women 

( Including the number of seats to be Reserved for women 
belonging to the Scheduled Castes , Scheduled Tribes 
and Backward Class of Citizens ). 


(4) Out of seats at serial No. ( 3), the number of seats reserved 

for Women belonging to Scheduled Castes, Scheduled 
Tribes and Backward Class of Citizens from amongst the 
seats reserved for Scheduled Castes , Scheduled Tribes and 
Backward Class of Citizens as shown in item at serial number 2 ( a ), (b ) and 
(c ) respectively are as under : 
(a ) For the Scheduled Castes 


01 


01 


(b ) For the Scheduled Tribes 
(C) For the Backward Class of Citizens 


03 


04 


(5) Number of seats to be reserved for Women as General category 

[number of seats at Serial Number (3 ) minus number of seats at 
Serial Number (4 ) ]. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ / आश्विन १९ -२५, शके १९ ४० 


२५ 


2. Now, therefore, in exercise of the powers conferred on me. By Order क्र.रानिआ- नप- २०१८ - प्रक्र १२- का ०६ , दिनांक 
०८-०८-२०१८ of the State Election Commissioner, Maharashtraread with sub-section ( 1) of Section 10 of the Maharashtra 
Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 (Mah . XL . of 1965). 1,Ashwin Mudgal the 
Collector ofNagpur Districthereby fixed the number and extent of the wards into which the said Municipal area shall be 
divided and specify the wards in which seats shall be reserved for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes , the 
Backward class of Citizens and Women ( including women belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, the 
Backward class of Citizens) as the case may be , as shown in the Scheculed to this order. 


, 


3. This Order shall take effect for the purpose of the next General Elections held immediately following the date of 
this Order. 


SCHEDULE 


प्रभाग 


क्रमांक 
(Ward 
No.) 


अनु . जातीची 


Wardwise Population , Boundary of Ward and Reservation 

Mouda Nagar Panchayat General Election - 2018 . 
प्रभागाचे प्रभागाची 

जागा प्रभागाची व्याप्ती ( Discription of boundaryofthe ward ) 
नाव एकूण क्रमांक 

( उत्तर , पुर्व, दक्षिण , पश्चिम ) 
असल्यास लोकसंख्या , ( Seat 
(Name 

No. ) 
of the लोकसंख्या, 
Ward No. 

अनु. 

जमातीची 
if any ) 

लोकसंख्या , 
( Total Popul 
ation ofWard 
SC -Population 

ST-Poulation ) 
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) 

( 5 ) 


आरक्षणाची स्थिती , किती 
जागा कोणत्या प्रवर्गासाठी 
जसे अनु . जाती/ अनु . जमाती / 
नागरीकांच्या मागासवर्ग प्रवर्ग 
व स्त्रियांसाठी ( अनु . जाती / 

अनु . जमाती/ ना.मा.प्र. 

स्त्रियांसाठी धरून ) 
Reservation Category , 
SC , ST, OBC , Women 
in SC , ST, OBC 
Category 

( 6 ) 


" 


( 1 ) 


1 . 


Scheduled Castes (SC ) 


Total841 
SC - 186 
ST - 31 


North.- Survey Number 193 to Namdev 

Vaidya s Agriculture, NTPC Nearby 
parts . 


East. — From Namdeo Vaidya s farm to Suresh 

Hatwar s farm to Paramatma 

Lanjeshwar s House . 
South . - Parmatma Lanjeswar to Kesalpur 

T -Point to Sameshchandra Nandvandar 
to Old Bridge to Dnyaneshwar Pise to 
Survey No. 28. 


West.- Survey Numer 31 to Ramtek Highway 

Takshshila Nagar to Survey No. 193 . 


2 . 


General 


Total 920 
SC - 94 
ST - 37 


North.— Survey Number 226 to Survey No. 303 

NTPC Nearby Part. 


East. Survey Number 303 to Survey No. 311 

to Survey No. 101 to Dhande s Farm 

to Bajar Samiti Complex to Arjun Bar. 
South.- Arjun Bar to AvantiMedical to Minarva 

Bar to Ananta Lanjewar. 


West. 


Ananta Lanjwar to Survey No. 133 to 
Survey No.226. 


ना .- एक- अ-७ ( १८०३) . 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ / आश्विन १९ -२५, शके १ ९ ४० 


SCHEDULE - Contd . 


(1) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


3 . 


GeneralWomen 


Total775 
SC - 56 
ST - 8 


North . — Survey Number 321 to Survey No. 323 

to Survey No. 324 . 


East. 


Survey Number 324 to Survey No. 332 
to Gopalakrishna Nagari to Rajendra 
Rawata . 


South.– From Rajendra Rawate to Sikandar 

Beg to Hemraj Savarkar to Bandu 
Kumbhalkar to Dayaram Pise to Eknath 
Madankar to Sudhakar Gadhve . 


West. — 


Sudhakar Gadhve to Maharaja Enter 
prises to Bajar Samiti Complex to 
Survey No. 328 to Survey No. 321. 


4 . 


Total 810 
SC - 59 
ST - 18 


North.— Balwant Bamotra to Dnyanganga (OBC Women ) 

Conventto Survey No. 345 , 346 , 347 
Survey No.353. 


East. — 


Survey Number 353 to SurveyNo. 356 . 


South . - Survey Number 356 to Babhare Petrol 

Pump to Ismail Chhaware to Nandu 
Pise to Tahasil Office . 


West. 


Tahasil Office to Vinayak Tijare to 
Balwant Bamotra . 


5 . 


North . 


Ramlal Yelane to Jumman Ansari. 


General 


Total 895 
SC - 78 
ST - 41 


East. 


Jumman Ansari to Dhanraj Sandel to 
Ravi Medical to Bus Stand . 


South . Bus Stand to Pitambar Lambodari to 

Ambika General Stores. 


West.- Ambika General Stores to Tarachandra 

Ingale to Dilip Sirsam to Raut Cable to 
Maroti Zade to Ramlal Yelance . 


6 . 


Total 948 
SC - 120 
ST - 24 


North.— Vimal Ingale to Dangre to Dhananjay GeneralWomen 

KrushiKendra . 


East.— 


Dhananjay Krushi Kendra to Shivdas 
Tavkar to Dasharath Potbhare to 
Ramchandra Wange to Janata 
Vidyalaya . 


South.— Janata Vidyalaya to Veternary Hospi 

tal to Water Tank to Tahsildar Quar 
ter to Kamlakar Larokar to Ramlal 
Jervekar. 


West. — 


Ramlal Jervekar to Kanthiram Kapase 
to TusharKavale to VimalIngle . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ / आश्विन १ ९-२५ , शके १९ ४० 


२७ 


SCHEDULE — Contd . 


(1) 


(2 ) 


( 3) 


(4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


7 . 


Total 943 
SC - 175 
ST — 48 


North.– Deepak Petrol Pump to Government Scheduled Cast Women 
ITI to Venkateshwarrao Ravi. 

( SC Women ). 


East. 


Venkateshwarrao Ravi to Pramod 
Nakade to Karmore ITI to Natthu 
Potbhare shop . 


South.— Natthu Potbhare shop to Teli Samaj 

Bhawan to Umashankar Yadav. 


West. — Umashankar Yadav to Filter plant to 

Survey Number 20 ( River Banks ) to 
Devendra Sharma, Uttam Tambe to 

Deepak Petrol Pump. 
North . - Gujwarwada rear Kanhan River Bank OBC Women . 

to Public Toilets to Vilas Dhanajode. 


8 . 


Total 794 
SC - 19 
ST - 61 


East. 


Vilas Dhanajode to Malabai Amagade 
to Madhukar Gadhve to Madhavrao 
Fulbandhe to Ashok Mathanikar. 


South . Ashok Mathanikar to Ganpatrao 

Kharwade to Shivaji Shende to Kanhan 
River. 


West. — 


Kanahan River to near Masjid Nala to 
Gujarwada rearKanhan River. 


9 . 


North . — 


General. 


Total 937 
SC38 
ST — 20 


Ram Mandir to Kishor Dhakate to 
Ramchandra Mankar. 


East. 


Ramchandra Mankar to Govinda 
Jaiswal Shop to Ganesh Akare to 
Munna Daga to Nagar Panchayat Com 
plex to Shirkrushna Temple . 


South.— Nagar Panchayat Complex to 

Shirkrushna Temple to Shrirang Hadge . 


West- Shrirang Hadge to Arun Gadhve to 

Prabhakar Isalwar Ram Mandir. 


10 . 


North.— 


Total 774 
SC - 46 
ST - 122 


Vitthal Kumbhare to Rajaram Mehar GeneralWomen . 
to Upasrao Katkar to Somaji Ninave 
to Bhikaji Parate . 


East. 


- 


Bhikaji Parate to Shriram Balbudhe to 
Nilkanth Donekar. 


South.— Nilkanth Donekar to Subhash 

Dhanjode to Bhagwan Dhanjode to 
Arjun Motharkar to Sukhdev Dekate . 


West. 


Sukhdev Dekate to Ekaji Mankar to 
Vitthal Mandir to Namdev Vaidya to 
VitthalKumbhare . 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ / आश्विन १९ -२५, शके १९ ४० 


SCHEDULE - Contd . 


(1) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


11 . 


North.— 


OBC Women . 


Total 933 
SC - 155 
ST — 23 


Indubai Zalke to Maroti Bagde to 
Panchayat Samiti Quarter to 
Panchayat Samarpan Area to Rasool 
Pathan Shop to Bharat Saw Mill. 


East. 


Bharat Saw Mill to Prakash Pandhare 
to Shivshankar Kumbhalakar. 


South.— Shivshankar Kumbhalkar to 

Harishankar Yadav to Laxman 
Balbudhe . 


West Laxman Balbubdhe to Kailas Bhole to 

Ramkishan Parate to Z. P. Primary 
School to Duryodhan Kumbhare to 
Devrao Vaidya to Kawadu Mankar to 

Kanthiram Kapse to Indubai Zalke. 
North . — Survey Number 457 to Mukunda OBC 

Potbhare to Dinesh Dhande to Bhagwan 
Sharma to Anandrao Bhoyar. 


12 . 


Total 877 
SC - 96 
ST - 27 


East. 


Anandrao Bhoyar 

to 

Petch 
Patbandhare Compound to Govind 
Jaiswal to Ajay Aaswale to Omprakash 
Pusdekar to Rehman Sheikh . 


13 . 


Total 789 
SC - 122 
ST — 17 


South.— Rehman Sheikh to Survey No. 448 to 

Survey Nos 465 to Survey No. 478 . 
West.— Survey Number 478 to Survey No. 466 

to Survey No. 457 . 
North.- Shivam Medical to D. D. Bhoyar Col- OBC 

lege to Rabdiwala to Survey No. 358 . 
East. Survey Number 358 to Survey No. 381. 
South. - Survey Number 381 to Survey No. 431 

to Survey No.437 . 
West.- Survey Number 437 to Survey No.439 

to Petch Patbandhare Compound to 
Shivam Medical. 


- 


14 . 


North . 


Total 790 
SC - 124 
ST — 199 


East. 


Arman Sheikh to Janardhan Mathurkar General. 
to Arun Wadibhasme to Raju Dhanjode . 
Raju Dhanjode to Anganwadi to 
Sukhdev Bhojankar to Pawaddauna 
Road to Survey No. 472 to Survey 
No. 500 to Survey No. 503 to Survey 
No. 508 to Survey No. 521 to Survey 
No. 531. 


South.— Survey No.531. 
West.- Survey No. 531 to Survey No. 515 to 

Survey No. 492 to Survey No. 476 to 
Hanuman Mandir (Taka Parisar) to 
Eknath Katkar to Tukaram Burde to 
Indrapal Somnathe to Shyamsundar 
Dhande to Arman Sheikh . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑक्टोबर ११-१७, २०१८ / आश्विन १९ -२५ , शके १९ ४० 


२ ९ 


SCHEDULE — Contd . 


(1) 


(2 ) 


( 3) 


(4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


15 . 


North . — 


Total 847 
SC - 86 
ST 318 


Ravindra Talegaonkar to Raju Jaiswal Scheduled Tribes 
to Diwalu Vaidya to Sudam Vaidya Women (ST Women ) 
Hotel to Ghatole Hospital. 


East. 


Ghatole Hospital to Varlu Hatwar to 
Tulshiram Vaidya . 


South.— Tulsiram Vaidya to Ramji Mankar to 

YashwantKatare to Shanta Ninawe to 
Harishchandra Dhakate to Gopichand 
Channe to Namdev Kumbhare to 
Beniram Nimje . 


West. — 


Beniram Nimje to Keshav Hedau to 
Ramchandra Nimje to Raju Mathanikar 
to Ravindra Talegaokar. 
Shamrao Bawane to Mangru Bawane 
to Mangesh Shende to Anandrao 
Mathanikar. 


16 . 


North.— 


Scheduled Tribes (ST) 


Total 785 
SC - 39 
ST - 317 


East. 


- 


Anandrao Mathanikar to Krishnarao 
Kuhikar to Shankarrao Barapatre to 
Hanuman Mandir . 


South . — 


Hanuman Mandir to Tukaram 
Meshram to Harichandra Bhure . 


West 


Harichandra Bhure to River kath Dhivar 
Mohalla Nala to Shamrao Bawane. 


17 . 


GeneralWomen . 


Total 938 
SC - 134 
ST — 322 


North Ashok Dadmal to Gaurabai Shende to 

Sanjay Parate to Pandharhi Barapatre 
to Fakira Sonkusare to Jhama 

Barapatre to Dnyaneshwar Kuhikar. 
East. Dnyaneshwar Kuhikar to Rajendra 

Mankar to Soma Khode to Raju 
Chavare to Survey No. 580 to Survey 

No. 562 to Survey No.532 . 
South . Survey No. 532 to Survey No. 542 to 

Survey No.545 . 
West. — Survey Number 545 to Moreshwar 

Nandeshwar to Mohan Parate to 
Chunnilal Parate to Ashok Dadmal 
(Part of the entire river bank). 


Nagpur : 
Dated the 28th September 2018 . 


ASHWIN MUDGAL , 

Collector, 
Nagpur. 


1. -4c6-37-C ( 9203). 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I/C . DIRECTOR SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD , 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES, NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OFGOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


